मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या 
इमारत दुरूस्तीविषयक व नुतनीकरणासाठीच्या 
आराखडा व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी २०१७/प्र.क्र.२४०/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : ४ डिसेंबर २०१७ 


वाचा : १) जनहित याचिका क्र.१५६/२०११ या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाचे आदेश दिनांक ५.५.२०१७ व 
दिनांक १३.१०.२०१७. 
2) रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्ान-२), उच्च न्यायालय, अपिलेट साईड, मुंबई यांचे No.B(W) ६०१९ 
/१९७०(३६)/३०५८/३१०८३, दिनांक १७.११.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

जनहित याचिका क्र.१५६/२०११ या न्यायालयीन प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक 
५.५.२०१७ व १३.१०.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मोटार अपघात दावा 
न्याधिकरणास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवरील इमारतीच्या दुरूस्ती व 
नुतनीकरणासाठी रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्कान-२), उच्च न्यायाळय, siete साईड, मुंबई यांनी शासनास 
दिनांक १७.११.२०१७ रोजीच्या ई-मेलने कळविल्यानुसार सदर प्रकरणी तात्काळ निधी उपलब्ध करून 
देणे आवश्यक असल्याने सदर इमारतीच्या दुरूस्ती व नुतनीकरणासाठी येणा-या खर्चास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार अपघात दावा न्याधिकरणास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या 
जागेवरील इमारतीच्या दुरूस्ती व नुतनीकरणासाठी मोटार अपघात दावा न्याधिकरणाकडून दिनांक 
१३.११.२०१७ रोजी रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्शन-२), उच्च न्यायाळय, अपिळेट साईड, मुंबई यांना (सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून परिगणित केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार) सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्षण-२), उच्च न्यायालय, aide साईड, मुंबई यांनी शासनास पाठविलेल्या दिनांक 
१७.११.२०१७ च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननी करून दिलेल्या 
मान्यतेनुसार पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी २०१७/प्र.क्र.२४०/परि-५ 


अ.क्र. कामकाजाचे स्वरूप रक्‍कम 
| मोटार अपघात दावा न्याधिकरणास सार्वजनिक । रू.१,८९,५०,६०७/- 
बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या 
जागेवरील इमारतीच्या दुरूस्ती व 
नुतनीकरणासाठी मोटार अपघात दावा 
न्याधिकरणाकडून दिनांक १३.११.२०१७ रोजी 
रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्कान-२), उच्च न्यायालय, 
अपिलेट साईड, मुंबई यांना (सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून परिगणित केलेल्या 
अंदाजपत्रकानुसार) सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्ान-२), उच्च 
न्यायालय, अपिलेट साईड, मुंबई यांना सादर 
केलेल्या प्रस्तावातील आकस्मिक खर्च व सेंटेज 
चार्जससह स्थापत्य कामकाजासाठीचा खर्च. 
2 | मोटार अपघात दावा न्याधिकरणास सार्वजनिक | रू.२६,१७,२५५/- 
बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या 
जागेवरील इमारतीच्या दुरूस्ती व 
नुतनीकरणासाठी मोटार अपघात दावा 
न्याधिकरणाकडून दिनांक १३.११.२०१७ रोजी 
रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्कान-२), उच्च न्यायालय, 
अपिलेट साईड, मुंबई यांना (सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून परिगणित केलेल्या 
अंदाजपत्रकानुसार) सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्ाान-२), उच्च 
न्यायालय, अपिलेट साईड, मुंबई यांना सादर 
केलेल्या सेंटेज चार्जेससह विद्युत 
कामकाजासाठीचा खर्च. 


एकूण - रू.२,१५,६७,८६२/- 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१- 
कार्यालयीन इमारती, ०५१-बांधकाम, (०८)-परिवहन (योजनांतर्गत), (०८)(०१)- मोठी बांधकामे (४०५९ 
०८२३), ५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७८६/इमा-२, दिनांक 
२४.११.२०१७ नुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, अ.क्र.३, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी २०१७/प्र.क्र.२४०/परि-५ 


व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१७ मधील परिच्छेद क्र.9 नुसार असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२०६१२०६२१२५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kranti 8. Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e e ou=Home Department, postalCode=400032, 
K fa Nn t | B p a t | | st=Maharashtra, 
bd 2.5.4.20=ff9761db1faa1460e27b4ede45ea06864712 
590bd05d7ff12b360f63975c0187, cn=Kranti 8. Patil 
Date: 2017.12.06 12:10:58 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
४. रजिस्ट्रार (इन्स्पेक्ान-२), उच्च न्यायालय, aise साईड, मुंबई. 

५. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. उप सचिव (इमा.) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, (परि-५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


